कृषि विभागाच्या सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे 
वितरण करण्याबाबत. 

(कृषि, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.३४)/२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :-०१ नोव्हेंबर, २०२१ 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 

२) कृषि व पदुम विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १२.०४.२०२१ 

३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र ४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 

४ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र ४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ 
प्रस्तावना-: 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये विभागास उपलब्ध करून दिलेला निधी 
विभागाच्या संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रकांस वितरीत 
करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र. ३ च्या परिपत्रकानुसार वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर प्रशासकीय विभागांना टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून 
दिलेला निधी कृषि विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रकांस वेळोवेळी वितरीत केला आहे. 
२. आता संदर्भ क्र.४ च्या परिपत्रकान्वये राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात अलेल्या 
अनिवार्य खर्चासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी (डिसेंबर 
२०२१ पर्यंत) तातडीच्या बांधिल खर्चासाठी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीवर प्रशासकीय विभागांना २१-पुरवठा व सामुग्री , २६-जाहिरात व प्रसिध्दी , ३१- 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) , ३२-अंशदाने व ३३-अर्थसहाय्य या बाबी सोडून इतर उद्दीष्टांकरीता 
७५ टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्राधिकृत केले आहे. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाने मंजूर केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२१-२२ (White Book) 
पुस्तकाच्या आधारे प्रशासकीय विभागांना प्राधिकृत केलेल्या उद्दीष्टशीर्षांतर्गतच्या ७५ टक्‍क्‍यांच्या 
मर्यादेत निधी कृषि विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रकांस नियंत्रक/आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.३४/२-अओ, 


२. कृषि विभागाच्या योजना कार्यासनांमार्फत २१-पुरवठा व सामुग्री , २६-जाहिरात व प्रसिध्दी , 
३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) व ३३-अर्थसहाय्य या बाबींसाठी वित्त विभागाच्या मान्यतेने शासन 
निर्णय निर्गमित केल्यानंतरच निधी वितरीत करण्यात येईल. 

३. कृषि विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रक आणि आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून सन 
२०२१-२२ मधील वितरीत अर्थसंकल्पीय अंदाज विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
४. हा झासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२११०२९१६५७०५६२०१ आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरिने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUSHIL DADARAO KHODWEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMEN’ ‘ode=400032, st=Maharash 
25. 


jaafeac0a009d462f7f02d23942001d76225b9f704de26731171 


BOA4D2FE6D 1E28F48F3C36FFF2083DE6B3E68E5, 


व "3 
serialNumber=19BOCCBEES8 1 0AASE36E9FA467A763047 1D3C500CEB353FBB 
37BFOB6DFE0407A, cn=SUSHIL DADARAO KHODWEKAR 
Date: 2021.11.01 16:57:19 +05'30' 


(सुशिल खोडवेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. आयुक्त (पशुसंवर्धन), पश्ञुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
६. नियंत्रक, डॉ.,बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
७. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 
८. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा 
व लेखा),मुंबई. 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१२. सर्व संचालक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.३४/२-अओ, 


१४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९. सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२१. उप सचिव, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव,(अर्थसंकल्प -१३, व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती का.क्र.२अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


